महाराष्ट्रातील भूकंप वेधशाळा व त्यांतील 
उपकरणांचा आढावा व आधुनिकीकरणासाठी 
गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशी स्वीकृत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४००/२०१७/सिंव्य (कामे) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४००३२ 
दिनांक :- २३ जून, २०२२ 


संदर्भ :- १) Govt. Circular No. (<६७/१०८४(१०५)/८४-॥/(//०॥९5) Mantralay, 
Mumbai-32, Date ३१/०५/१९८४ 
2) जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्रं. ॥॥5०-२०१७/७.३.४००/२०१७/ IM(W) , 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ 
३) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४००/१७/सिंव्य (कामे),दिनांक २४.०३.२०२२ 
४) अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना,नाशिक यांचे दि.०५.०५.२०२२ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या संख्येने मोठी धरणे आहेत. या धरणांची सुरक्षितता सर्वाधिक 

महत्वाची आहे. राज्याच्या विविध भागात होणाऱ्या भूकंपाचे निरीक्षण व नोंदणीसाठी भूकंप वेधशाळा व 
त्यामध्ये विविध प्रकारची उपकरणे आहेत. राज्यातील अस्तित्वातील भूकंपमापन केंद्रांच्या 
आवर्यकतेबाबत आढावा घेणे व या संबंधातील माहितीचे संकलन, पारेषण व संग्रह करणेसाठी उपकरणे 
नवीनतम विकसित तंत्रज्ञानाव्दारे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. या सर्व समस्या विचारात घेवून 
याबाबत आवश्‍यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने उपरोक्त संदर्भ क्रमांक (२) अन्वये 
महासंचालक, संकल्पन प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाळी समिती 
नियुक्‍त केली होती. 

समितीने आपला अहवाल शासनास दिनांक २१/०८/२०१९ रोजी सादर केला. समितीने एकूण 
तीन विषयाबाबत १० शिफारशी सादर केल्या आहेत. समितीने सादर केलेल्या या शिफारशींच्या 
स्वीकृतीबाबत निर्णय घेण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. त्यानुसार संदर्भ क्र.३ नुसार शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आला आहे. 

परंतु दि.२४.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्रातील )० , ॥)७ तसेच ॥)० मध्ये 
बदल करणेबाबत संदर्भाधीन क्र.४ च्या पत्रान्वये धरण सुरक्षितता संघटना,नाशिक यांनी सूचविले आहे. हे 
सूचविलेले बदल योग्य असल्यामुळे संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, 
धरण सुरक्षितता संघटना यांनी सूचविल्यानुसार जोडपत्रामध्ये दुरुस्ती करुन सुधारीत शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४००/२०१७/सिंव्य (कामे) 


शासन निर्णय :- 


शासनाने या समितीच्या शिफारशी स्वीकृत, अस्वीकृत, अंशत: स्वीकृत करणेबाबत निर्णय 
घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत तपज्लील सोबत जोडलेल्या जोडपत्रामध्ये दर्शविण्यात 
आला आहे. प्रस्तुत शिफारशी स्वीकृत करणेच्या परिणामस्वरुप ज्याप्रकरणी सविस्तर आदेशा निर्गमित 
करण्याची आवश्‍यकता आहे त्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६२४१४३९४८८७२७ असा असून डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 
IN, 


Vaij nath DN: CN = Vaijnath Manmathappa Chille, C =| 


S = Maharashtra, O = Government of 


Manmathappa Chille पकड" 
(वैजनाथ fae ) 
अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

) मा.सभापती/ उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३) मा.अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 

५) मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 

) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री,जळलसंपदा यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

८) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 

) सर्व प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


१०) सचिव (लाक्षेवि) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) सचिव (प्रकल्प समन्वय) ,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२) महासंचालक, मेरी, नाशिक 


) 
) 
) 
१३) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 
) 
) 
) 


१४) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 
१५) सर्व अधीक्षक अभियंता, जळसंपदा विभाग 
१६) सिंव्य कामे संग्रहार्थ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४००/२०१७/सिंव्य (कामे) 


जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४००/२०१७/सिंव्य (कामे) दिनांक २३/०६/२०२२ चे जोडपत्र 


शिफारशी 


शासनाने घेतलेला निर्णय 


विद्यमान भुकंपिय वेधशाळांचा आढावा घेणे. 


ज्या उदिष्टांसाठी विदयमान भुकंपिय वेधशाळांचे जाळे 
उभारण्यात आले होते ते एकतर पुर्ण ATS आहे किंवा अप्रासंगिक 
झाले आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील भुकंपीय वेधशाळांकडुन 
भुकंपीय क्षेत्रांचे केलेले उपविभाग किंवा सुक्ष्मक्षेत्रीकरण याबाबत 
गोळा केलेल्या माहितीचा मध्यवर्ती संकल्पचित्र मंडळ, नाशिक 
यांचे मार्फत कोणत्याही संकल्पचित्रामध्ये उपयोग करण्यात 
आलेला नाही. सबब, सद्यस्थितीत भुकंपिय वेधशाळेचे जाळे 
प्रस्थापित करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची 
आवश्‍यकता आहे व त्या दृष्टीकोनातुन यापुढे भुकंपीय 
वेधशाळांच्या जाळ्याची आवश्‍यकता नाही. 


अस्वीकृत 

भुकंपाच्या नोंदी, त्याची तीव्रता, व त्याचे 
ठिकाण याबाबतची माहिती भूकंपाच्या 
पूर्वानुमाना संदर्भातील संशोधनाच्या दृष्टी- 
कोनातून अत्यंत महत्वाची असून प्रकल्प 
बांधकामाच्या संकल्पचित्रामध्ये या 
माहितीचे महत्वपूर्ण योगदान ठरू हकेल. 


सामान्य प्रशासन विभागाची अधिसुचना No १०८३/११५/)/॥- 
O&M दि.१६/०४/१९८४ नुसार व तत्कालीन पाटबंधारे विभागाचे 
circular No (<६७/१०८४/(१०५/८४ fea कामे,मंत्रालय 
मुंबई,३२ दि.३१/०५/१९८४ अन्वये महाराष्ट्रातील भुकंपिय 
वेधशाळा या जलसंपदा विभागाने जतन करणे आवश्‍यक आहे. 
त्याअनुषंगाने, खालील ९ ठिकाणच्या भुकंपिय वेधशाळा या 
सद्यस्थितीतील भुकंपांची उपकरणे अद्यावत करुन ती चालु 
ठेवण्याची समितीची शिफारस आहे. 

१) नाशिक २) कोयना ३) कोनलकट्टा ४ भिमानगर (उजनी) 
५) नाथसागर ६) गोसीखुर्द ७) पार्डी (अप्पर वर्धा) ८) इसापुर 
९) अक्कलपाडा 

या ९ ठिकाणी स्थापित करावयाच्या Digital Seismograph 
instrument साठी अंदाजे रू.२.२५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. 


अंशत: स्वीकृत 
सद्यस्थितीतील ३५ भूकंप deste 
खालील प्रमाणे ९ भूकंप वेधशाळा 
१लाहे, २) वशाळा, ३) मराठवाडी, 
४)साखरपा, ५) अलोरे, ६)चिपळूण, 
७)भटाळा प्रकल्प, ८) सिरपूर (बाघ प्रकल्प), 
९)पेंच (कामटीखैरी प्रकल्प) बंद कराव्यात. 

उर्वरित २६ भूकंपवेधशाळा अद्ययावत 
करुन चालू ठेवाव्यात. 

त्या व्यतिरिक्त लोअर दुधना, पुनंद, 

गिरणा व जिगाव या ४ प्रकल्पाच्या भागात 
भूकंप मालिका नव्याने जाणवायला 
लागल्या असल्यामुळे या ठिकाणी देखील 
अद्ययावत भूकंपवेधशाळा कार्यान्वित 
कराव्यात. 


उपरोक्त ९ ठिकाणच्या भुकंप वेधशाळा सोडून राज्यातील 
अस्तित्वातील अन्य भुकंप वेधशाळा या National Geophysical 
Reaserch Institute (NGRI) किंवा Ministry of Earth Science 
(MoES, ७७) यांचे मार्फत कार्यरत ठेवावेत किंवा त्या सर्व 
भुकंपिय वेधशाळांचे NGRI / MoES, GO! मार्फत 
अद्ययावतीकरण (upgradation करून त्यांच्याद्वारे या 
वेधशाळांची देखभाल करून त्याद्वारे उपलब्ध होणारी माहिती 
जलसंपदा विभागास उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
NGRI/MoES,GOl व जलसंपदा यांचेमध्ये सांमजस्य करार 
(MOU) करण्यात याची अशी शिफारस समितीमधील NGRI चे 
प्रतिनीधी यांनी केली . 


अंशात: स्वीकृत 

वरील “ब ” मध्ये नमूद एकूण ३० 
ठिकाणच्या भूकंप वेधशाळा अद्ययावत 
करुन त्यांची देखभाळ व माहितीचे 
संकलन धरण सुरक्षितता संघटना (DSO) 
अंतर्गत असलेले उपकरणे संशोधन 
विभागाने या पूर्वी केलेले असून यापुढे ही 
संपूर्ण माहितीचे संकलन त्याच उपकरणे 
संशोधन विभागामार्फत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४००/२०१७/सिंव्य (कामे) 


ii) 


भुकंपिय वेधशाळांमध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या उपकरणांचा आढावा, त्याची सध्याच्या परिस्थितीतील 
उपयुक्तता व त्यांचा धरणाच्या संकल्पचित्रामध्ये किंवा धरणाच्या सुरक्षिततेसाठी होणारा उपयोग यांचा आढावा 


घेणे. 

8) | सद्यस्थितीमध्ये स्थापित असलेली SEAT उपकरणे ही कालबाह्य | अंत: स्वीकृत 
किंवा फारच जुनी झाली असल्यामुळे त्यांची देखभाल दुरुस्ती | वर i) ७ येथे नमूद ३० भूकंप वेधशाळा 
करणे शक्‍य होत नाही. सद्याच्या परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात | अद्ययावत करुन सुरु ठेवण्यात येतील व 
भुकंपिय वेधशाळा स्थापित करण्याची गरज नाही. ।|5-४९६७ व | ॥००७७०७७॥ बाबत समितीच्या 
केंद्रीय जळ आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मोठ्या धरणांवर | शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्यात 
Accelerographs बसविणेची आवश्‍यकता आहे. येईल. 

७) | नविन धरणाचे संकल्पचित्र सुरू करण्याच्या किमान ५ वर्षाअगोदर | स्वीकृत 

धरण बांधकामाच्या स्थळाचा भुकंपीय अभ्यास करण्यासाठी त्या | त्यानुसार पुढील कार्यवाही नियोजित. 
ठिकाणी भुकंपिय वेधशाळांचे स्थानिक जाळे ( Local Network) 
स्थापित कराव्यात व त्यातील माहितीचा वापर धरणाच्या 
संकल्पचित्रामध्ये करावा. नवीन धरण बांधण्याच्या नियोजनाकरीता 
त्यापुर्वी तेथील सुक्ष्म भुकंपांचा अभ्यास १ वर्षासाठी केल्यास 
त्याभागातील भुकंप क्षमता व सक्रिय भुकंपांबाबतची माहीती 
धरणाच्या नियोजनाकरीता उपलब्ध होण्यास पुरेसा असेल. नवीन 
मोठे धरण हाती घेण्यापूर्वी अशा वेधझ्ाळांचे जाळे त्या ठिकाणी 
स्थापित करण्याबाबत झासनाने विचार करावा. 

c) | ज्या गुरूत्वाकर्षिय धरणांची न्यूनतम पाया पासूनची उंची ३० मी | स्वीकृत 
पेक्षा जास्त आहे व जे zone WV मध्ये आहेत त्या धरणांवर | त्यानुसार पुढील कार्यवाही नियोजित. 
भुकंपांमूळे होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ।|8-४९४७ व 
केंद्रिय जलआयोग यांच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे कोयना, अप्पर 
वैतरणा, कोळकेवाडी, धोम, कण्हेर, वारणा, तारळी, भातसा व 
सुर्या या ९ धरणांमध्ये अत्याधुनिक Accelerographs बसविण्यात 
यावेत. त्यासाठी अंदाजे रू.२.६ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. 
ill) भूकंपीय वेधशाळेचे विद्यमान नेटवर्क आणि उपकरणांचे आधुनिकीकरण डेटा संकलनासाठी उपलब्ध (रेअल 
टाईम) द्वारे त्याचे प्रसारण (व्ही सॅट/जीएसएम/टेलीमेट्री) संप्रेषण असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या 
दृष्टीकोनातून संकलन विश्लेषणआणि प्रसार करणेकरीता संचयन Hardware व Software तसेच अन्य 
उपाययोजना सुचविणे व त्यासाठी केंद्रीकृत डेटा विश्लेषण केंद्रे स्थापन करणे. 
a) । नविन अत्याधुनिक उपकरणे जसे कौ Seismograph व | स्वीकृत 
Accelograph ही अहवालासोबत जोडलेल्या अद्ययावत व नविन | त्यानुसार पुढील कार्यवाही नियोजित. 
उपलब्ध TAMARA specifications नुसार बसविण्यात 
यावीत. 

७) | भुकंपविषयक रिअल टाईम डेटा गोळा करणेसाठी टेलीमेट्रीचा | अस्वीकृत 


(telemetry) वापर करुन real time data acquisition system dt 
यंत्रणा वापरण्याची आवश्‍यकता नाही. यासाठी cloudserver 
अथवा ₹118॥ व्दारे भुकंपांचा 0918 transfer करणे योग्य आहे. 


भूकंपविषयक रियल टाईम डेटा गोळा 
करण्यासाठी टेलीमेट्रीचा (telemetry) 
वापर करणे योग्य असून टेलीमिदट्री 
(GPRS) यंत्रणेचा खर्च अत्यल्प असून 
सदर डेटा पाठवण्यासाठी मुनष्यबळाची 
आवड्यकता नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४००/२०१७/सिंव्य (कामे) 


तथापि प्रकल्पाच्या स्थानिक 
परिस्थितीनुसार टेलीमिट्रीचा real time 
data acquisition system (telemetry), 
cloud server अथवा Email द्वारे 
भूकंपाचा data transfer करणे शक्‍य 
होणार आहे. 
संपूर्ण महाराष्ट्रातील भूकंप नेटवर्कसाठी 
real time information System for 
Earthquake अज्ञा पध्दतीने डेटा V-SAT 
किंवा GPRS प्रणालीद्वारे कक्षाकडे प्राप्त 
करुन घेणे व उपलब्ध होणा-या माहितीचे 
संकलन करणे, केंद्रबिंदू काढणे तसेच 
भूकंपाच्या वारंवारीतेमध्ये काही बदल 
झाल्यास ते त्वरीत काढणे शकय होईल. 


भुकंप वेधशाळेमध्ये नेमणुक करण्यात येणा-या कर्मचारी/ अधिका- 
यांना CWPRS, पुणे येथे या संदर्भातील प्रशिक्षण देणे अनिवार्य 
करण्यात यावे. तसेच, या भूकंपिय माहितीचे विश्लेषण 
करण्यासाठी आवश्‍यक Software व Hardware MERI, नाशिक 
यांचेकडे उपलब्ध करून देण्यात यावे. 090 / DSO मधील 
अभियंते / वैज्ञानिक यांना देखील या माहितीतून Peay काढणे व 
त्याचे विश्लेषण करण्यासंबंधी प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. 

CDO / DSO मधील अभियंते / वैज्ञानिक यांना वर नमूद प्रशिक्षण 
देण्याऐवजी माहितीतून निष्कर्ष काढणे व त्याचे विश्ळेषण करणे हे 
काम CWPRS अथवा NGRI या संस्थेकडून बाह्यस्रोताद्वारे करून 
घेण्यात यावे. 


अंशत: स्वीकृत 
धरण सुरक्षितता संघटना (DSO) अंतर्गत 
कार्यरत असलेले अधिकारी / वैज्ञानिक 
यांनाच CWPRS, IMD, NGRI येथे नविन 
तंत्रज्ञानासंबंधी भूकंप विषयक प्रशिक्षण 
अनिवार्य करण्यात यावे. 

तसेच प्रकल्पावरील अधिकारी / 
कर्मचारी तसेच भूकंप वेधशाळेत काम 
करणारे कर्मचारी यांना नियमित 
भूकंपमापन यंत्र हाताळणीबाबत व भूकंप 
TERT अचूक पृथक्करण कसे करावे 
याबाबतचे सविस्तर प्रशिक्षण मेरी, नाशिक 
येथील भूकंपमापन वेधशाळेत नियमितपणे 
देण्यात येईल. 

भूकंपीय seria माहितीतून 

निष्कर्ष काढणे व त्याचे विश्लेषण करणे हे 
काम १९८४ पासून धरण सुरक्षितता 
संघटनेअंतर्गत उपकरणे संशोधन 
विभागाद्वारे केले जात असून यापुढे ही 
सदर कामे उपकरणे संशोधन विभागाकडे 
सध्या उपलब्ध असलेल्या 
मनुष्यबळामार्फत करण्यात येईल. 


Vaijnath 


Manmathappa Chille 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 
DN: CN = Vaijnath Manmathappa Chille, C = IN, 
5 = Maharashtra, O = Government o 

Maharashtra, OU = Water Resources Department 
Date: 2022.06.24 14:43:06 +05'30' 


(वैजनाथ fag ) 
अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


